राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 
पात्र शिधापत्रिकाधारकांना आगामी गुढीपाडवा, 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, इत्यादी 
सणांनिमित्त “आनंदाचा शिधा” वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.०९/ना.पु.२२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब 
शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा 
या १४ शोेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी 
शिधापत्रिकाधारकांना सन २०२२ च्या दिवाळी सणानिमित्त प्रत्येकी १ किलो या परिमाणात रवा, 
चनाडाळ, साखर व १ लिटर या परिमाणात पामतेल हे शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला १ संच 
(आनंदाचा ठिधा) ₹ १००/- प्रतिसंच या दराने वितरीत करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर उपरोक्त 
शिधापत्रिकाधारकांना आगामी गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, इत्यादी सणांनिमित्त 
प्रत्येकी १ किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व १ लिटर या परिमाणात पामतेल हे 
शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला “आनंदाचा शिधा” गुढीपाडवा या मराठी नविन वर्षापासून पुढील १ 
महिन्याच्या कालावधीकरिता ई-पास प्रणालीद्वारे र १००/- प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत 
करण्यास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय :- 

१. राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच 
औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी 
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना 
आगामी गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, इत्यादी सणांनिमित्त प्रत्येकी १ किलो या 
परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व १ लिटर या परिमाणात पामतेल हे शिधाजिन्नस समाविष्ट 
असलेला “आनंदाचा शिधा” गुढीपाडवा या मराठी नविन वर्षापासून पुढील १ महिन्याच्या 
कालावधीकरिता ई-पास प्रणालीद्वारे ₹ १००/- प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त “आनंदाचा शिधा” करिता आवश्यक शिधाजिन्नसांची खरेदी करण्याकरीता 
mahatenders.gov.in या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे निविदा सादर करण्याचा काळावधी निविदा नोटीस 
प्रसिद्ध झाल्यापासून २१ दिवसांऐवजी १५ दिवसांचा करुन निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.०९/ना.पु.२२ 


३. सदर शिधाजिन्नस खरेदी करण्याकरीता ₹ ४५५.९४ कोटी व इतर अनुषंगिक खर्च ₹ १७.६४ 
कोटी अशा एकूण ₹४७३.५८ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त प्रयोजनासाठी येणाऱ्या खर्चास वित्त विभागाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. 
५. सदर खरेदीसाठी येणारा खर्च ४४०८, अन्न साठवण व वखार यावरील भांडवली खर्च ०१ अन्न, 
१०१ प्रापण व पुरवठा, ०२ प्रापण, वितरण व किंमत नियंत्रण, (०२) (०१) मुंबई शहर - खरेदीची किंमत 
(अनिवार्य), २१, पुरवठा व सामग्री (४४०८००७७) या लेखाशीर्षाखाली व अनुषंगिक खर्च ४४०८०२६४ या 
लेखाशीर्षखाली मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून भागविण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 

तसेच विक्रीतून जमा होणारी रक्‍कम लेखाशीर्ष ४४०८०१६६ (मुंबई) व लेखाशीर्ष ४४०८०१७५ 
(मुफसल) यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचप्रमाणे एकूण होणाऱ्या खर्चामधून 
जमा होणारी रक्‍कम वजा जाता येणारी तूट (०३) (०७) अन्न धान्य व्यवहारातील तूटीच्या प्रतिपूर्ती 
अर्थसहाय्यासाठी अनिवार्य (२४०८०४११) ३३, अर्थसहाय्य लेखाशीर्षाखाळी उपलब्ध करून देण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं/८७/व्यय-१०, 
दि.२०.०२.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२२१८१३५४३९०६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VUJAY BALKRISHNA >: 
WAGHMARE 


(विजय वाघमारे) 
सचिव 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१०. सर्व जिल्हाधिकारी 
११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२३/प्र.क्र.०९/ना.पु.२२ 


१२. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१३. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१४. सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 

१५. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१६. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

१७. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

१८. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

१९.सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

२३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

२६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई 

२७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

२८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परिक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय 

सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२९. वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

३२. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२). 


ae 


AN 
fe) 


AV 
लि 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


